सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२०२०४६९ 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत सातारा सैनिक शाळेला 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसंकल्प-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२.०४.२०१८ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९१८/(४२/१८)/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक १३.०८.२०१८ 
3) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), पुणे यांचे क्र. सासैश्ा/अं.२०१८-१९/ 
३०३/माध्य /ब/८६०२, दिनांक १२.१०.२०१८ चे पत्र 
४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. सासैश्ा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, 
दिनांक ६.१२.२०१८ 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- सासैश्ा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, 
दिनांक १३.१२.२०१८ 


शुध्दीपत्रक :- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२०२०४६९ या लेखाशिर्षाअंतर्गत सातारा सैनिक झाळेला 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत संदर्भ क्र. (॥ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६.१२.२०१८ 
अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर संदर्भ क्र (५) येथील दि. १३.१२.२०१८ अन्वये 
शुध्दीपत्रक काढण्यात आले आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. (५) येथील शासन शुध्दीपत्रकातील परिच्छेद-३ मध्ये “शिक्षणाधिकारी, जिल्हा 
परिषद, सातारा” याऐवजी “शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा” असे वाचण्यात यावे. 


३. संदर्भाधीन क्र. (9) व क्र. (2) येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तसेच अन्य तरतूदी तशाच 

लागू राहतील. 

४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०१८१२२०१७१९५८८९२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
001 Education And Sports Department, 


Swati ct 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54.2 
Madhukar र 
5९11311 
5667०८ 4f8d59bc9d8067628d62bcdc1a, 
Nanal 


n=Swati Madhukar Nanal 
Date: 2018.12.20 17:23:56 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सर्व सदस्य 

प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, सहायक 

आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. विभागीय शिक्षण उप संचालक, पुणे विभाग, पुणे 

. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई 

. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. प्रशासकीय अधिकारी, सैनिकी स्कूल, सातारा 

. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

. मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी कृपया सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दयावा. 


. वित्त विभाग, व्यय -५/ अर्थसंकल्प -३ मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


